राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत गोरेगाव, ता. 
माणगाव, जि.रायगड येथील विष्णू तलावाच्या 
पर्यावरण संवर्धनासाठी जिल्हा परिषदेकडून 
राबविण्यात येणा-या प्रकल्पातील कामांसाठी निधी 
वितरित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र.५३/आस्थापना (अ) 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१) पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक रासयो-२०२२/प्र.क्र.५३ /आस्थापना (आओ), 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तिसऱया परिच्छेदात नमूद “३. मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हापरिषद रायगड, जिल्हा रायगड यांना अदा रूपये ८८,००,०००/- (रु. अठ्ट्याऐंशी लक्ष 
wed) एवढी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हापरिषद रायगड, जिल्हा रायगड यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून श्रीम. शिल्पा चं. शिर्के, कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग व 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. सु.कि. निकम, सहसचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, 
मंत्रालय यांना घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद रायगड, 
जिल्हा रायगड यांना रूपये ८८,००,०००/- (रु. agua लक्ष फक्त)अधिदान व लेखाधिकारी 
कार्यालय, मुंबई येथून स्वतंत्र धनादेशाव्दारे वितरित करण्याची कार्यवाही करावी.” 

ऐवजी 

“३ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद रायगड, जिल्हा रायगड यांना अदा रूपये 
८८,००,०००/- (रु. अड्ड्याऐंशी लक्ष फक्त) एवढी रक्‍कम वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.६/२०/कोषा-प्रशा ५,दि १२.११.२०२१ अन्वये ई-कुबेर प्रणालीद्वारे थेट मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांच्या बँक खात्यात जमा करावे ” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र.५३ /आस्थापना (आओ) 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३३०१४५९०७५१०४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


lly signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND. 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, postalCode=400032, harasht 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 12056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac520e6 106 
‘Iddded, pseudonym=3A940ABDDS 14E7010BAFCFOBA3A5FO7FCSDDO6F1 


KISAN NIKAM वान 
(सु.कि.निकम), 
सह सचिव ,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्ष),महाराष्ट्र १/२,मंबई/ नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद रायगड. 

आयुक्‍त तथा संचालक नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई 


. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय,मुंबई 

. खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल,मंत्रालय,मुंबई. 

. स्वीय सहायक ,प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मंबई 
. 


स्वीय सहायक, प्रधानसचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मंबई. 


१०. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
११. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

१२. रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


